"National Mission for Safety of Women" अंतर्गत 
महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व UTA 
(२0050) कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून 
त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राज्यात स्थापन करण्यात 
आलेल्या १३८ विशेष जलदगती न्यायालयांपैकी तूर्त 
सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या आणखी ९ न्यायालयांना 
दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जगन्या १४१९/५/प्र.क्र.४/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:-१४ जुले, २०२१. 


वाचा: १. विधिव न्याय विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.०४.०३.२०२० 
२. विधिव न्याय विभाग झासन निर्णय समक्रमांक दि.२९.०६.२०२० 
३. मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. A(Spl.)/FTC/2029/999/2024 
दि.३०.०६.२०२१ 


प्रस्तावना : 

महिलांवरील बलात्कार व सामुहीक बलात्काराच्या प्रकरणात देशभरात वाढ होत आहे. सदर 
बाबीचे गांभीर्य विचारात घेता, केंद्र शासनाने "National Mission for Safety of Women" अंतर्गत महिला व 
बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली 
काढण्यासाठी विशोष जलदगती न्यायालये स्थापनेबाबतची तरतूद केली आहे. त्यानुसार, राज्यात १३८ 
विशेष जलदगती न्यायालये (FTSCs) स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. यानुषंगाने मा. उच्च 
न्यायालयाच्या प्रस्तावास अनुसरुन, संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये, "National Mission for Safety 
of Women" अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व UA (POCSO) कायद्यांतर्गतची 
प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात १ वर्षाच्या कालावधीकरीता १३८ 
विशेष जलदगती न्यायालये (71505) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर १३८ विठोष 
जलदगती न्यायालयांमध्ये ३० अनन्य विशेष UTA न्यायालयांचा समावेडा आहे. 


सदर न्यायालयांचा ०१ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने, केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन तसेच 
नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीस अनुसरुन सदर योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या २४ 
न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. तद्नंतर, मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. ३येथील पत्रान्वये, उपरोक्त २४ 
न्यायालयांव्यतिरिक्‍त, सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या आणखी ९ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. यानुषंगाने, यापूर्वी मुदतवाढ दिलेल्या २४ न्यायालयांच्या 
धर्तीवर सद्यस्थितीत कार्यरत आणखी ९ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास वित्त 
विभागाने सहमती दिली असून, त्यानुसार, सदर योजने अंतर्गत मुदतवाढ दिलेल्या २४ न्यायालयांच्या 
धर्तीवर सद्यस्थितीत कार्यरत आणखी ९ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत (वित्तीय वर्ष २०२१-२२ व 
२०२२-२३ या दोन वित्तीय वर्षांकरीता) मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१९/५/प्र.क्र.४/का- नऊ 


शासन निर्णय : 

केंद्र शासनाच्या "National Mission for Safety of Women" अंतर्गत योजनेनुसार महिला व बालक 
अंतर्भूत असलेली बलात्कार व WRT (२०050) कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली 
काढण्याकरीता राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या योजने अंतर्गत यापूर्वी मुदतवाढ 
दिलेल्या २४ न्यायालयांव्यतिरिक्‍त, सद्यस्थितीत कार्यरत पुढील ९ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत (वित्तीय 
वर्ष २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वित्तीय वर्षाकरीता) मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


न्यायालयांची संख्या 
अ.क्र जिल्हा न्यायालयाचे ठिकाण tw जलदगती न्यायालय एकूणसंख्या 

१ पुणे बारामती १ १ 

२ नाशिक मालेगाव १ १ 

3 अकोला अकोला १ १ 

8 सांगली सांगली १ १ 

षु नागपूर नागपूर ३ ३ 
अहा गा अहमदनगर १ 

& अहमदनगर २ 
संगमनेर १ 

एकूण ९ ९ 


२. सदर मान्यता केंद्र शासनाच्या Expenditure Finance Committee (EFC) च्या दि.१२.०४.२०२१ रोजीच्या 
बैठकीमधील कार्यवाहीस अनुसरुन व केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात आहे. 


३. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून, उपरोक्त न्यायालयांकरीता आव्यक 
तात्पुरत्या पदांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४- न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, १४- महिलांच्या 
सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय उपक्रम अंतर्गत विशेष न्यायालयाची स्थापना,(१४)(०१) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे 
त्वरीत निकालात काढण्यासाठी विशोष न्यायालयाची स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(२०१४ ०६६४)” व (१४)(०२) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची 
स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (राज्य हिस्सा ४० टक्‍के) (२०१४ ०६७३)” या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात 
येईल. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम-भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ (वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८) भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक ४, नियम 
क्र. २७(२)(ब) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१९/५/प्र.क्र.४/का- नऊ 


६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०७१४११५२४३३११२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HODAWADEKAR _ ५५ ततका 


93024 


ANAND BHARAT बा न 
(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे स्वीय सहायक , 

मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा /विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे, नाशिक, अकोला, अहमदनगर, सांगली व नागपूर, 
७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा / मूळ शाखा), मुंबई, 

८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ, 

९. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 

१०. सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन/नागपूर, 

११. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

१२. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 

१३. महालेखापाल- दोन (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६. वित्त विभाग, व्यय-५/ अर्थ-११/आपुक, 

१७. विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने, 

१८.निवड नस्ती. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


